आरोग्य सेवा संचालनालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा, गट-अ मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य 
अधिकारी व fastest संवर्गातील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदभ-२०१७/प्र.क्र.२२२/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत 
१० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक : Io ऑक्टोबर, २०१८ 


प्रस्तावना : 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य सेवा PASAT SA Ad महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, 


गट-अ मधील (वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रु. ६६००) जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी 
व विशेषज्ञ या संवर्गातील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्‍त आहेत. आरोग्य सेवा ही अत्यावश्‍यक सेवा असल्याने व सदर पदे 
आरोग्य सेवेतील महत्वाची पदे असून, सदर पदे रिक्‍त राहील्यास त्याचा आरोग्य सेवेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. 
तसेच जनतेस नियमित आरोग्य सेवा पुरविता येत नाहीत. सदर संवर्गात मोठया प्रमाणात पदे रिक्‍त असून, 
सेवानिवृत्ती, राजीनामा, स्वेच्छासेवानिवृत्ती इत्यादी मुळे त्यात भर पडत आहे. सदर रिक्‍त पदांसाठी पाठविण्यात 
आलेल्या मागणीपत्राच्या अनुषंगाने पात्र उमेदवारांच्या शिफारशी होण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून होणारा 
विलंब व त्यामुळे रुग्णसेवा पुरविण्यावर होणारा विपरित परिणाम विचारात घेता, सदर पदे तात्काळ भरणे शाक्य व्हावे, 
यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळून ती स्वंतत्र निवड मंडळामार्फत भरण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार मंत्रीमंडळाने दिनांक १८. सप्टेंबर, २०१८ रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागातील आरोग्य 
सेवा संचालनालयातील महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (सहाव्या वेतन आयोगानुसार रु. १५६००-३९१०० 
ग्रेड पे रु. ६६००) या वेतनश्रेणीतील जिल्हा ठल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व विशोषज्ञ संवर्गातील 
नामनिर्देशन कोटयातील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून तीन वर्षासाठी (दिनांक ३०.९.२०२१ पर्यंत) 


वगळून ती स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 
मा. मंत्रीमंडळाने दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागातील 


आरोग्य सेवा संचालनालयातील महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (सहाव्या वेतन आयोगानुसार रु. १५६००- 


३९१०० ग्रेड पे रु. ६६००) या वेतनश्रेणीतील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व विशोषज्ञ संवर्गातील 


शासन निर्णय क्रमांकः पदभ-२०१७/प्र.क्र.२२२/सेवा-२ 


नामनिर्देशन कोटयातील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून तीन वर्षासाठी (दिनांक ३०.९.२०२१ पर्यंत) 


वगळण्यास व ती खालील निवड मंडळामार्फत भरण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc “७ A  -5 


Als 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अध्यक्ष 
मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आदिवासी विकास विभाग, सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सदस्य 
सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 

संबंधित विषयातील तज्ञ व्यक्‍ती सदस्य 
संबंधित सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, सदस्य सचिव 
मुंबई 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१०१५१२२९५४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tatoba Maruti Kolekar 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Ta t O b a M a i U t | ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f6809ddecc0e0507860e37e9935ab 


Ko | eC ka i 3a7013510f4fe04fad27512588a0bc8e 1 5f, 


cn=Tatoba Maruti Kolekar 
Date: 2018.10.10 17:05:08 +05'30' 


(ता.मा.कोळेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्रान्वये) 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रज्ञलय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदभ-२०१७/प्र.क्र.२२२/सेवा-२ 


७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
९. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
१०. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्वी 
११. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्वी श्‌ 
१२. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्वी 
१३. जिल्हा हाल्यचिकित्सक (सवी 
१४. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्व) 
१५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
१७. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
१८. मा. मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१९. मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 
२०. सर्व मंत्रालयीन विभाग 
२१. सर्व सह सचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२२. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्विय सहायक 
२३. सर्व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२४. निवड नस्ती-सेवा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


